धर्मादाय सहआयुक्त कार्यालय, सातारा या 
कार्यालयाच्या रु. ५२९.७१ लक्ष इतक्या रकमेच्या 
इमारत बांधकामाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय व 
वित्तीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीएचसी -१११८/४३४/(१५१/१८)/का.१७ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- २८ डिसेंबर, २०१८ 


संदर्भ : धर्मादाय आयुक्त कार्यालय,मुंबई यांचे पत्र क्र.मालमत्ता शाखा/ढोबळ नकाशे 
व अंदाजपत्रक/४५९६/१८,दि.०२.०८.२०१८ 
प्रस्तावना :- 
जिल्हाधिकारी, सातारा यांनी पेठ सदर बझार येथील न.भू.क्र.५२४अ/१क्षेत्र५००चौ.फू.ही शासकीय 
जागा सार्वजनिक न्यास नोंदणी, सातारा कार्यालयास कार्यालयाच्या इमारत बांधकामासाठी उपलब्ध करुन 
दिली आहे. सदर जागेवर नवीन कार्यालयाचे बांधकाम करावयाचे आहे:- 
) सदर अंदाजपत्रक सन २०१७-१८ च्या दरसूचीवर आधारित आहे. 
i) सदर अंदाजपत्रक उप अभियंता, सा.बां.उपविभाग, सातारा यांनी तयार केले असून कार्यकारी 
अभियंता, सा.बां.वि., सातारा, अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, सातारा, मुख्यअभियंता, 
सा.बां.प्रा.वि., पुणे व उपभोक्ता विभागाच्या वतीने सहायक धर्मादाय आयुक्‍त, सातारा प्रादेशिक 
कार्यालय, सातारा यांनी साक्षांकित केले आहे. 
li) सदर अंदाजपत्रक उप मुख्य वास्तुझास््रज्ञ, सा.बां.प्रा.वि., पुणे यांनी तयार केलेल्या नकाशावर 
आधारित आहे. 
iv) सदर अंदाजपत्रकामध्ये इमारतीच्या बांधकामासह (पार्कींग ते चौथा मजला १२२६.५०चौ.मी.) 
विद्युतीकरण, पाणी पुरवठा व मलनि:सारण, संरक्षण भिंत, अंतर्गत सी.सी.रस्ते, फर्निचर, रेन वॉटर 
हार्वेस्टींग, अग्निशमन यंत्रणा, माती तपासणी, भू-विकास इ. साठी तरतूद करण्यात आली आहे. 
२. उपरोक्त जागेवरील बांधकामाच्या रु.५,१५,२३,०००/-इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय 


मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

धर्मादाय सह आयुक्‍त कार्यालय, सातारा या कार्यालयाच्या इमारतीच्या अंदाजपत्रकाच्या 
तपासणीनंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तयार केलेल्या RECAPITULATION SHEET प्रमाणे तरतूदी 
प्रस्तावित करुन रु.५२९.७१लक्ष (रुपये पाच कोटी एकोणतीस लक्ष एकाहत्तर हजार फक्त) इतक्या रकमेच्या 
अंदाजपत्रकास खालील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता मान्यता देण्यात येत आहे:- 

(अ) सदर काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत AHR 
वास्तुविशारद यांचेकडून मंजुरी घेऊनच सुरु करावे. 

(ब) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक करुनच काम 
हाती घ्यावे. 

(क) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग,शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१, 
दि.१०.०१.२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएचसी -१११८/४३४/(१५१/१८)/का.१७ 


(ड) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्र.बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/इमारती-२, 
दि.०७.०७.२०१७ अन्वये कार्यवाही कार्यवाही करण्यात यावी. 
(इ) नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन सदर 

कामाच्या निविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 

(ई) दि.०१.०७.२०१७ पासून भारत सरकारने वस्तु सेवाकर कायदा लागू केला असल्याने वस्तु व 
सेवाकराकरीता १२% तरतूद करण्यात यावी. 

सदर प्रकरणी सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय यांनी तयार केलेली RECAPITULATION 
SHEET या शासन निर्णयासोबत जोडण्यात येत आहे. 
२. वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम भाग२, दि.१७.०४.२०१५ 
च्या सोबतच्या परिशिष्टातील भाग पहिला उप विभाग-५, अ.क्र. १ व सा.बां. विभागाच्या नियम पुस्तिकेतील 
परिच्छेद क्र. १३४ नुसार इमारतीच्या बांधकामाच्या नकाशास व अंदाजित खर्चास (वित्तीय मान्यता धरुन) 
प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारान्वये व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 
अनौपचारिक संदर्भ क्र.४१३/१८/इमा-२, दि.३१.८.२०१८ अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीने हा शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 
३. या बांधकामाचा खर्च धर्मादाय आयुक्‍त कार्यालय, वरळी, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील 
"सार्वजनिक न्यास प्रशासन निधीतून" करण्यास शासन मंजुरी देण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक क्र.२०१८१२२८१४३४४७८६१२ असा आहे. हा Aa 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Kamini R Pilankar 


We 4a:-Recapitulation sheet DN‘ IN, o=Government OF Maharasiva,oU-Law and 


Judiciary Department, postalCode=400032 


‘Mahi 
K. Ini R Pi | k 2.5.4.20=bd66db73425a9730e4074ae475eb26788ae3 
amini HANKAPN 2८५७॥1363%02त25१4३०7ॉ, 
INumber=791d70f75a8bfaa8349786f02d7 Icad4fb 
9d1999ea0d92d63dcfSde198d4f817, cn=Ka 
Pilanks 
Date: 2018.12.28 14:48:44 +05'30' 


(का.रा.पिळणकर) 
कार्यासन अधिकारी, विधि व न्याय विभाग 
प्रति: 
१. धर्मादाय आयुक्‍त, धर्मादाय आयुक्‍त कार्यालय, वरळी मुंबई-४०० ०१८ 
२. धर्मादाय सह आयुक्‍त कार्यालय, सातारा. 
३. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे 
४. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, सातारा 
५. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सातारा 
६. कार्यासन अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग / इमारती-२, मंत्रालय, मुंबई. 
७. कार्या.२३ व १, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८. निवड नस्ती, का.१७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


Sheet! 


Name of the Department : LAW & JUDICIARY DEPTT. 
Name of Work : Construction of New Administrative Building for Assistant Charity 
Commissioner at Satara Distt.Satara 


RECAPITULATION SHEET 


Particulars of Items Norms Cost Rs. 
(Unit Rate Rs. per 
Sqmt./Meter/LumpSum etc.) 


ESSENTIAL ITEMS 
Building proper (Scope) 
(a) Area 165.39 
(b) Number of Floors Parking 
(a) Area 79.67 
(b) Number of Floors GF 
(a) Area 245.36 
(b) Number of Floors FF 
(a) Area 245.36 
(b) Number of Floors SF 
(a) Area 245.36 
(b) Number of Floors TF 
(a) Area 245.36 
(b) Number of Floors Fourth F 
(c) Foundation in B.C../ Weak Soil 

(d) Cost of Construction 2,53,23,350 


2 {Electrification 
Total 27,85,569 


Water Supply and Sanitation 5% - of 1(d) 12,66,168 


Miscellaneous Items 


10000 Per Sqmt. 16,53,900 


23000 Per Sqmt. 18,32,410 


22000 Per Sqmt. 53,97,920 


22000 Per Sqmt. 53,97,920 


22000 Per Sqmt. 53,97,920 


23000 Per Sqmt. 56,43,280 


Compound Wall 105 
Internal C.C. Roads 450 
Furniture 1061.11 
Rain Water Harvesting 

Fire Fighting Arrangements 

Lifts 

Land Development 


10000 Per Rmt 

1500 PerSqmt 

3000 Per Sqmt. 
1% of 1(d) 
2 % of 1(d) 


10,50,000 
6,75,000 
31,83,330 
2,53,234 
5,06,467 
25,00,000 
5,00,000 


Lump Sum 
Lump Sum 


Soil Investigations Lump Sum 5,00,000 
91,68,031 


Sub Total (A) = (1)+(2)+(3)+(4) 


PTO 


Page | 


Sheet] 


a मा 


Water Main 3 p House, 3,00,000 
Borewell etc 


Air Conditioning 
CCTV System 
Street Lights etc. 
DG Set Lump Sum 10,00,000 
Subtotal (B) 28,00,000 


| PROIECT AS +18) asa 
[St Sanaa ETRE Canes, 
mae 
aay 
feel 
| __Ade10% for Price Escallation on (1) | ~at.34°312 
Pees See TOTALCOSTOR PROJECT ~~ tees may 

| _SayRs.Lakhs | 52971 


3,00,000 
7,00,000 
5,00,000 


Page 2 


